उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 
यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य रुग्णालय, बीड 
येथील ८० अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.५८/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ मार्च, २०१९. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८०/आरोग्य-४, दि.१.११.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र. संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९ 
३) शासन निर्णय, वित्तविभाग, क्रमांकःपदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य रुग्णालय, बीड 
येथील ८० अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील सामान्य 
रुग्णालय, बीड येथील यासोबतच्या विवरणपत्र “अ” येथील ८० अस्थायी पदांना खालील अटींच्या अधीन 
राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ 
नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 

सदर पदांवरील खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष 

“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.५८/आरोग्य-४ 


व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१३२३००१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af2 15c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.03.22 12:02:09 +05'30' 


(प्र.मो.बलळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बीड 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ein 


विवरणपत्र - अ 


अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१९ ते २८.०२.२०२०् या कालावधीसाठी पुढे चालु ठेवणेबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा रुग्णालय,बीड 


तात्पूरत्या जागा प्रथमतः ज्या विभागाने निर्माण केल्या तो शासन निर्णय पदाची 
कमांक व दिनांक संख्या 


अतिरिक्त कर्मचारी वृंद आदेश कर. धोबी 
युडी/पीएचडी/एचएससी/५ ०७७/७७२/पीएच-३ दि. जून १९७५ 


ज्या शासकीय ज्या 
आदेशाने शेवटी | तारखेपासून 
पदे पुढे चालु [st पुढे चालु 
ठेवण्यात आली | ठेवणे तो 


पदे पुढे चालु 
ठेवण्याबाबतचे 


2 

i] 1८ 

| 3 
ह 


मुफसल 


२ |अतिरिक्त कर्मचारी वृंद आदेश कर. स्वंयपाकी i> रुग्णालयीन 
ine: 18-27 
BE ic Ae 6... Fe : Ce | wet पे पुढे 
शानिकर. १०९ oft. H. २४६/आ-३,दि. १०.४.९१ Re 5 >-  |चालु ठेवणे अत्यंत 
OR i किक्ककल्ससरा पा र हा 
Oa या + 
ee ee eee) El जी. 
शानिकृ.जिरुंबी-२१९६/सीआर- ३६/आ-३.दि. २४ २२० (ex MRIS “a E 
शानिकर.जिरुंबी-२१९ ६/सीआर- ३६/आ-३.दि, २१२२० a 3 B क ' 
| te | शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.क. १३०/आ-३.दि. १ ३०7२ वैद्यकिय अधिकारी वर्म-र ४४ ३ टू E 
Bok शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.कर. १३०/आर ३वि, १ ३7२ नि ९३००-३४८०० य टं र - 

क शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.क. १३०/आ-३/दि. १ ३०7२ | १० | ९३००-३४८०० ट्‌ < ठे re 
Ras शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.क. १३०/आ-३.दि, 2.3.08 Be g टु र: fp 
cea : ef 
ere] टू 
डत शानिकर.जिरुंप-२१०५/प्र.क्र. १३०/आ- ३दि, ६१ ३०7२ ei ह E ; 
| १७ | शानिकजिरुपर २ १००प्र क १३० शह 77 sc ARE GM Bo Se: E E 
| SieReeninin tiie eet. : की: 
शानिक.जिरुंप-२१०५/प्र.कृ. १३०/आ- ३दि. १ ३५०२ BD i 
[| RRs Re tt VR चा विडी é rE 
शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.क. १३०/आ- ३दि १३०7२ cents A ४ CEE ०-७४४०? क्र ती रै 
शानिकर.जिरुंप-२१०५/प्र.कृ. १३०/आ-३.दि. १३०7२ Oe E ग 
ea शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.कर. १३०/आ-३.दि, 0.3.08 Brey ९ 
शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.क. १३०/आ-३.दि, १३-7२ रुग्णवाहिका चालक वर्ग-३ |“: ह?) & eee 


ज्या शिवी 


शा.नि.सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग क्र. 
अपदे-२० १८/प्र.क. 
८ ०/आरोग्य-४, 
दिनांक ०१ 
नोव्हेंबर २० १८ 


शानिक़ृ.जिरुस- १०९४/सीआर-१२८/आ-३,दि. २५.८.९५ 


ग) HITS वभाग 
कज 
— ज्ञानिक.जिरुस- १०२४/सीआर- १२८/आ-३,दि. २५.८.९५ बिड 
शिक शानिक.जिरुस- १०९४/सीआर-१२८/आ-३,दि. २५.८.९५ |e | 
शानिक़ृ.जिरुस- १०९४/सीआर-१२८/आ-३,दि. २५.८.९५ डिजे 
2 aes Ieee 
ब) नवजात बालकांचा अतिदक्षता कक्ष 

शानिकृ.जिरुप-२१०५/प्र.क. १३०/आ-३,दि. १.३.०६ Es 
<a शानिकर.जिरुप-२१०५/प्र.क्ृ. १३०/आ-३,दि. १.३.०६ rr दिं 
शिल एकुण 


क) YS कक्ष 


ee ee द. १ हवककालडती 


ढ) शूश्रूषा प्रशिक्षण विभाग 
शानिकृ.जिरुंप-२१०५/प्र.क्र. १३०/आ-३,दि. १.३.०६ सिस्टर टयूटर 


ain ROR OR लवच 
Ca [aie rec AT TAR Ct 
रा To ee 
ee मत यचातमकळ ..... ae प. ३ (क्यादतमळले 


९ ३००-३४८०० 


एकूण बीड जिल्हा रुग्णालय 


